निवडसूची सन २०१५-१६ 
पोलीस उप अधिक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (Fara) या 
संवर्गामध्ये पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र:रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ सप्टेंबर, २०१६. 


शासन आदेशा :- 


पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी तयार 
करण्यात आलेल्या सन २०१५-१६ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या निःदस्त्र पोलीस 
निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त (नि:ठास्त्रो 
या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव पोलीस निरीक्षक पदावरील 
सध्याची पदस्थापना 
| 9 | at. सुनिल शिवाजी चांदगुडे बृहन्मुंबई 
Q  । श्री. प्रदीप शामराव चव्हाण बृहन्मुंबई 
३ | श्री. विलास श्रीकांत चव्हाण बृहन्मुंबई 
४ श्री. कुंडलीक व्यंकटराव निगडे बृहन्मुंबई 
५ _ श्री. नासेरखा सरदारखां तडवी असीबी, यवतमाळ 
६ श्री. नरेंद्र किसनराव गायकवाड एसीबी 
9 श्रीमती संगीता प्रवीण पाटील एटीएस 
८ | aac उज्ज्वला नंदकुमार पिंगळे पुणे हहर 
९ श्रीमती प्रियंका प्रदीप होलार पोलीस प्रशिक्षण केद्र, मरोळ 
| do | श्रीमती सैरंध्री विलास भगत गु.अ.वि., पुणे 
।__११ | श्रीमती सुजाता आबासाहेब पाटील बृहन्मुंबई 
१२ श्रीमती मेघा दामोदर कमळाकर पोलीस प्रशिक्षण केद्र, मरोळ 
१३ | all. प्रकाश केशव एकबोटे बृहन्मुंबई 
१४ श्री. वालचंद पंढरीनाथ मुंढे औरंगाबाद शहर 
१५ श्री. येशुदास छबुराव गोड बृहन्मुंबई 
१६ श्री. सुभाष श्रीपाल अनिरूध्द (कांबळे) पुणे हाहर 
१७ श्री. रमाकांत केरबा माने पुणे हहर 
१८ | ail. दादासाहेब सिंधु शोळके राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 
१९ | श्री. अनिल नारायण मढावी बृहन्मुंबई 
२० श्री. केलास निवृत्तीराव गावडे गु.अ.वि. 
२१ | श्री. अशोक राधाकृष्ण आम्ले ठाणे ग्रामीण 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९/पोल-१अ 


२२  । श्री. राजीव आनंदराव मुठाणे सातारा 

२३ श्री. मुत्नीरखान गुलाबखान इनामदार लातूर 

२४ | श्री. अरूण रामभाऊ जगताप नागपूर शहर 

२५  । श्री. मिलींद भिकाजी खेतले बृहन्मुंबई 

२६ | ait. सुर्यकांत देवीदास राऊत यवतमाळ 

२७ । श्री. दयानंद दत्तराव गवस पोलीस प्रशिक्षण केद्र, मरोळ 
२८ | श्री. सुनिल वसंतराव कुलकर्णी बृहन्मुंबई 

२९ श्री. सदानंद सर्वात्तमराव भूमकर पोलीस प्रशिक्षण केद्र, लातूर 
३० __ | ait. शिरीषकुमार रामचंद्र देसाई बृहन्मुंबई 

३१  । श्री. तानाजी गुलाबराव सुरूळेकर बृहन्मुंबई 

३२ | ail. राजाराम रामराव सुपारे नागपूर हहर 

३३ श्री. श्रीकांत बाळासाहेब मोहिते बृहन्मुंबई 

३४  । श्री. संजय रामचंद्र परदेशी बृहन्मुंबई 


२. सदर अधिकार्‍यांच्या पदस्थापनेचे आदेडा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 
३. पदोन्नती देण्यात आलेल्या ज्या अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / 


न्यायालयीन कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित असल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २ एप्रिल, 


१९७६ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार, त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकडीअंती त्यांना शिक्षा झाल्यास, सदर शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे 


हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना वरीलप्रमाणे पदोन्नतीने देण्यात यावी. 


४. उपरोक्त पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र: २७९७/२००४ व 
याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 


अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०९०२१८१९२१८५२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रति, 


क ळे Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 
Ka | | a S A ry 1 Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
1 st=Maharashtra, cn=Kailas Arjun Gaikwad 
G a | kwa d Date: 2016.09.02 20:27:22 +05'30' 
(केलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९/पोल-१अ 


प्रतिलिपि, 
१. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हहर/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित कार्यालये. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी. 
१०.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
१३.निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


